महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीस 
(कार्यक्रम) या योजनेंतर्गत निधी वितरीत 
करण्याबाबत. (सन २०२३-२४ मागणी 
क्रमांक झेडए-२, लेखाशिर्ष २२३० ए३४३) 
महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक कौविउ-२०२३/प्र.क्र.१०१/कौशल्य-२ 
२ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ मार्च, २०२४ 


वाचा : १.वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक ४ मार्च, २०२४ 
३. महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई यांचे दि २१ मार्च, २०२४ चे पत्र. 


प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी (कार्यक्रम) योजनेतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षामध्ये रु. ७,४६.९९ लाख ( अक्षरी रुपये सात कोटी सेहेचाळीस लाख नव्याण्णव हजार फक्त) 
अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक १२ एप्रिल २०२३ अन्वये पहिल्या 
व दुसर्‍या तिसर्‍या तिमाहीकरीता ७० टक्केच्या मर्यादेत वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. तसेच दिनांक ४ मार्च, २०२४ रोजीच्या परिपत्रकान्वये १०० टक्केच्या मर्यादेत निधी 
वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई यांनी संदर्भ क्र. ३ अन्वये, महाराष्ट्र राज्य 
नाविन्यता (कार्यक्रम) या योजनेंतर्गत, सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये मागणी क्र. झेडए-२ 
(२२३० ए३४३) अंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधील निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतची विनंती 
केली आहे. 

त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी अंतर्गत प्रशासकीय कामकाजासाठी सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र. झेडए-२ लेखाशिर्ष ( २२३० ए३४३ ) अंतर्गत 
अर्थसंकल्पीय तरतूदी मधील रु.१,६०.४६ लाख (रूपये एक कोटी साठ लाख सेहचाळीस हजार 
फक्त) इतका निधी वितरीत करून खर्च करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 
शासन निर्णय : 


महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी (कार्यक्रम) प्रशासकीय कामकाजासाठी सन २०२३- 
२०२४ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र२-झेडए . लेखाशिर्ष) २२३० ए ३४३ अंतर्गत ( पुढीलप्रमाणे 
निधी वितरीत करण्यात येत आहे . 


झासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२२३/प्र.क्र.१०१/कौशल्य-२ 


.रुलाखात 
मुख्य लेखाशिर्ष मुळ यापूर्वी वितरीत | या शासन | एकूण वितरीत 
(२२३० ए३४३) तरतुद केलेला निधी | निर्णयाद्वारे निधी 

वितरीत निधी 

६- दुरध्वणी / वीज बिल ३.६० २.१६ १.०८ ३.२४ 
१०-कंत्राटी सेवा /| ५,००.०० ३,५०.०० १,००.०० ४,४५.०० 
कन्सल्टन्सी फी 
१३- कार्यालयीन खर्च १,२५.०० ७५.०० ३७.५० १,१२.५० 
१४- भाडेदर व कर ७२.०० ४३.२० २१.६० ६४.८० 
२६- जाहीरातीवरील ४५.०० 93.40 | १३.५० 
खर्च कार्यशाळा व 
मार्गदर्शन कार्यक्रम 
२८- व्यावसायिक सेवा १.३९ 0.03 ee p 9.99 

एकूण ७,०१.९९ ४,८४.६९ १,६०.४६ ६,६३.१५ 

२. सदरहू खर्च मागणी क्रमांक झेडए-२, मुख्य लेखाशिर्ष २२३० कामगार व सेवायोजन, (०१) 


महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २२३० ए३४३ याखाली सन २०२३-२०२४ 
मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. याकरिता आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांना नियंत्रण अधिकारी, 
सहायक संचालक, ळेखा यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांना “नोडल एजन्सी” म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले आहे. 


४. सदर निधी आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई 
यांनी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांचेकडे वर्ग करुन याबाबतचे लेखे स्वतंत्रपणे अद्ययावत 
ठेवावेत. उपरोक्‍त निधी ज्या कारणास्तव उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे त्याच कारणास्तव खर्च 
करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांची राहील. 
प. तसेच प्रत्यक्ष खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) विहित कालमर्यादेत 
सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. उक्त निधी खर्च करताना वित्त व नियोजन विभागाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या मार्गदर्शक सूचना /अटी व शर्तीचे पालन करावे. 

६. सदर निधी वित्तीय नियमपुस्तीका १९७८ नियम क्र. २७ (२) नुसार सक्षम प्राधिकारी 

यांचे मान्यतेने व वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, 

२०२३ व दि. ०४ मार्च, २०२४ मधील सूचनांनुसार वितरीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२३/प्र.क्र.१०१/कौशल्य-२ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७१/५/.॥8॥॥0/99॥॥9.9०५.॥ या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३२८११५७४०४००३ 

असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VINOD VISHWANATH CHAUDHARI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS 
Vi N O D ) Vi S H WA N AT H EMPLOYMENT ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION DEPARTMENT, 
9 64९76. 


ba9fSd9ba4f32dd8ed! 


CHAUDHARI she ra 
(विनोद वि. चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. अपर मुख्य सचिव, Ged, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक. 


आयुक्‍त, plated विकास, रोजगार व उद्योजकता, आयुक्तालय, नवी मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, मुंबई /ठाणे. 
अपर कोषागार अधिकारी, उप कोषागार कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई 
७. कार्यासन अधिकारी, प्रशा-३ कौडाल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवड नस्ती (कौशल्य-२), 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


